"सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय 
संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील १२% 
व्याजाचे प्रदान करणेबाबत”. 

अजिंक्यतारा सहकारी सुतगिरणी मर्या., 
शाहूनगर - वळसे, जि. सातारा. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३९/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२२ 

वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण- १०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (अ), 

दि.११ जानेवारी, २०१७. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रश्ा-५, दि.१० मे, २०१६ . 
३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि - ३३१९/प्र.क्र.३९/टेक्स-१ (3), 

दि.२५.१०.२०१९. 
४) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि - ३३१९/प्र.क्र.३९/टेक्स-१ (3), 

दि.२८.०२.२०२०. 
५) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/१४४२/२०२१, दि.०५.०३.२०२१. 
६) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/३५११/२०२१,दि.१६.०७.२०२१. 
७) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि - ३३१९/प्र.क्र.३९/टेक्स-१ (3), 

दि.२७.०८.२०२१. 
८) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून / 
रा. स. वि. नि. कडून रु.३,०००/- प्रति चाती प्रमाणे ५ वर्षांच्या मुदतीसाठी कर्ज घेण्यास परवानगी 
देण्यात आली असून सदर कर्जावरील ५ वर्षांचे कमाल १२% पर्यंतचे व्याज शासन भरणार आहे. ज्या 
सहकारी सूतगिरण्यांनी यापूर्वी शासनाकडून घेतलेल्या बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केली आहे, 
sere सूतगिरण्या या योजनेसाठी पात्र समजण्यात येतील. या शासन निर्णयास अनुसरुन या 
सूतगिरणीस झासन निर्णय, दि.२५.१०.२०१९ अन्वये, दि.०१.०१.२०१९ ते दि.३०.०६.२०१९ पर्यंतचे 
रु.१७,९९,००४/- व्याज, शासन निर्णय, दि.२८.०२.२०२० अन्वये, दि.०१.०७.२०१९ ते दि.३१.१२.२०१९ 
पर्यंतचे रु.२१,६९,४७२/- व्याज व शासन निर्णय, दि.१७.०८.२०२१ अन्वये, दि.०१.०१.२०२० ते 
दि.३०.०६.२०२० पर्यंतचे रु.१७,४१,८९९/- व्याज असे एकूण रु.५७,१०,३७५/- इतका निधी यापूर्वी 
वितरीत करण्यात आलेला आहे. 

सदर शासन निर्णयास अनुसरुन अजिंक्यतारा सहकारी सुतगिरणी मर्या., शाहूनगर - वळसे, 
जि.सातारा या सूतगिरणीने दि फेडरल बँक लि, शाखा सातारा या बँकेकडून प्रती चाती रु.३०००/- 
प्रमाणे घेतलेल्या रु.३६०.०० लक्ष कर्जावरील दि.०१.०७.२०२० ते दि.३०.०६.२०२१ या 
कालावधीतील१२% प्रमाणे अनुज्ञेय रु.२९,२२,९९०/- इतक्या व्याजाचे प्रदान दि फेडरल बँक लि, 
शाखा सातारा या बँकेस करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, शासनाने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन 
खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या अजिक्यतारा सहकारी सुतगिरणी मर्या., शाहूनगर-वळसे, जि. सातारा 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३९/टेक्स-१ (अ) 


या सहकारी सूतगिरणीच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या बँकेला स्तंभ क्र.५ मध्ये 
दर्शविलेल्या व्याजाच्या रकमेचे प्रदान करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. या सूतगिरणींने 
थकित बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केल्याची खातरजमा करुन घेऊन सदर व्याजाचे प्रदान करण्यात 


येत आहे. 


सूतगिरणीचे | चात्यांची | बिनव्याजी | चात्यांच्या प्रमाणात | १२% पर्यंतच्या ज्या खात्यात 
नाव संख्या कर्ज घेतले कोणत्या वित्तीय | व्याजाची रक्‍कम व व्याजाची 
होते काय? | संस्थेकडून /रा.स. | व्याजाचा कालावधी | रक्‍कम जमा 
असल्यास =| वि. नि. कडून किती करावयाची 
त्याची कर्ज घेतले आहे? व त्याचा तपशील 
परतफेड केली व्याजाचा दर 
आहे का? 

PF १ | २ ३ pF le 4 g 
Ajinkyatara १२००० नाही. रु.३६०.०० लाख. १.रु.१६,९८,६४६/- | The Federal Bank 
et दि फेडरलवॅकलि., | oe 
Maryadit, शाखा सातारा. ते 
वी दि.३१.१२.२०२० Neus 
Dick Salad व्याजाचा दर - 92% | २.रु.१२,२४,३४४/- | 15846900000612 

(दि.०१.०१.२०२१ या 
ते FDRL0001584 
दि.३०.०६.२०२१) 
(अक्षरी रुपये एकोणतीस लक्ष बावीस हजार नऊशी नव्वद फक्त) रु.२९,२२,९९०/- 


२. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१० मे, २०१६ मधील 
परिच्छेद-अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे - 
१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- २०४९ २५५१ या लेखाशिर्षाखाळली सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षात रु.१२०७.३२ लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. 
२) मंजूर निधी - २०४९ २५५१ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात रु.१२०७.३२ 

लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. सदर योजना ही अनिवार्य असून भारित स्वरूपाची आहे. 
3) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे- 


लागू नाही. 


४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत १ वर्षापूर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही - लागू नाही. 
५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 
रक्‍कम समायोजित करण्यांत आली आहे - लागू नाही. 
६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व AMAA आधार क्रमांकासह सादर 
करावे - लागू नाही. 
७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा - लागू नाही. 
८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा - लागू नाही. 
९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी - लागू नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३९/टेक्स-१ (अ) 


३. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. व्ही-१, २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत त्रच्णावरील 
व्याज, २००- देशांतर्गत इतर ATA व्याज (02), इतर संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज 
(०२) (०६) वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) (२०४९ २५५१)” भारित, ४५- 
व्याज* या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात 
यावा. 
४. आयुक्त, वस््रोद्योग, नागपूर यांनी अजिंक्यतारा सहकारी सुतगिरणी मर्या., शाहूनगर-वळसे, 
जि. सातारा या सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील यापुढील कालावधीसाठी देय 
होणा-या व्याजप्रदानाचा तिमाही अहवाल शासनास सादर करावा. 
५. याझासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.२९,२२,९९०/- इतके व्याज अधिदान व लेखा 
अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन उपरोक्त परिच्छेद-१ मधील तक्त्यातील स्तंभ क्र.१ मधील 
व्याजाची रक्‍कम स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद केलेल्या बँकेच्या खाते क्रमांकांमध्ये RTGS द्वारे वितरीत 
करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्री.सु.पु.पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, 
पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी* 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री.स.दि.खरात, उप सचिव (सूतगिरणी), (/०००९) सहकार, 
पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 
६. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी सदर रक्‍कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित बँकेकडून प्राप्त करुन 
घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 
७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
Cy सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९२०१८१९२६९३०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by PRASENJEET D KARLEKAR 
Pp R A E N E ET D DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
254. 2 


b2ff3ad939a420c9fb6fa0cb24c384 


2145: 


KARLEKAR Enon cece oan 
(प्रसेनजीत कारळलेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) महालेखाकार, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
२) मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3) प्र.स. (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
8) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) अ. स. (कार्यासन १७ स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३९/टेक्स-१ (अ) 


99 
१२ 
१३ 
१४ 


शाखा व्यवस्थापक, दि फेडरल बँक लि, शाखा सातारा. 

कार्यकारी संचालक, अजिंक्यतारा सहकारी सुतगिरणी मर्या., शाहूनगर-वळसे, जि. सातारा. 
का.अ., (रोख शाखा), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (३ प्रती). 

निवड नस्ती (टेक्स-१ (अ) / टेक्स-१ (ब). 


व ७. कक 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


